राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार 44+34+34+8 आकृतीबंधातील 
शिक्षणाचे बालपणातील काळजी व शिक्षण (पायाभूत स्तर) शालेय 
शिक्षण, शिक्षक शिक्षण व प्रौढ शिक्षण मधील घटकांचे अवलोकन 
करून राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची गुणवत्तापूर्ण व प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६ /एसडी-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ :-- शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २४ मे,२०२३. 


शासन निर्णय :- 


केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार यांचेमार्फत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण - २०२० लागू करण्यात 
आले आहे. सदर शिक्षण धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी टप्याटप्प्याने सुरु झाळेळी आहे. याचाच एक 
महत्वाचा भाग म्हणजे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (SCF) निर्मिती होय. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यांचे 
अवलोकन करून आवश्यक बदलांसह राज्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक बाबींचा समावेश, शिफारस व मार्गदर्शन 
तसेच ५--३-३-४ या रचनेतील शौक्षणिक कार्याचे सनियंत्रण आणि सुसूत्रीकरण करण्यासाठी मा. मंत्री 
(शालेय शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भीय शासन निर्णयान्वये सुकाणू समितीची स्थापन करण्यात 
आली आहे. सदर सुकाणू समितीमध्ये खालील नावांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम 

।१__ | श्री. अशोक हरीभाऊ मुंडे सेवानिवृत्त अतिरीक्त जिल्हाधिकारी 

२. । ST. आनंद प्रभाकर बांदेकर प्राचार्य, बॅ.बाळासाहेब खर्डकर कॉलेज, वेंगुर्ला 
श्रीमती सिमरन सचिन सामंत सहाय्यक शिक्षीका 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०२१२५८२२५७२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 


DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=39240419de755c2eab6 1fb555b2fdf8c8d6d652ff1 8fdffbd9c748 
b01f6da04, post y\de=400032, st=Mahara: 
i be :77A529748C5E7C1 BA7A66E81C654BA3C492FDA5B29E07 
6241DB1BA213DDEDF4E, IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 
2024.01.02 12:58:17 +05'30° 
3.4. काझी 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६ /एसडी-४ 


— 


3. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र, मुंबई. 

६. मा. सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र, मुंबई. 

७. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा/विधानपरिषद. 

८. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
११.आयुकक्‍्त, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना कार्यालय, बेलापूर, मुंबई. 
१२.आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग 

१३.आयुक्‍त, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, पुणे. 

१४.शिक्षण संचाळक (योजना), शिक्षण संचाळनालय (योजना) पुणे. 
१५.संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालनालय, पुणे. 
१६.संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे. 

१७.संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे. 
१८.अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 
१७. संचालक, राज्य शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 
१८.अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे. 

१९.डॉ. दिपक म्हैसकर (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) 

२०.श्री.सुहास रघुनाथ पेडणेकर,मुंबई विद्यापीठ,माजी कुलगुरू 

२१.डॉ. वसुधा कामत, माजी कुलगुरू, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ 
२२.श्री. मिलिंद नाईक, प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी 

२३.श्री. शेषाद्री व्यंकटेश डांगे, शिक्षण तज्ज्ञ 

२४.श्री. रमेश देविदास देशपांडे, शिक्षण तज्ज्ञ 

२५.डॉ. महेश्वर गंगाधर कळलावे, शिक्षण तज्ज्ञ 

२६.डॉ. मधुश्री संजीव सावजी, शिक्षण तज्ज्ञ 

२७.डॉ. अजय दिगंबर महाजन, शिक्षण तज्ज्ञ 

२८.डॉ. अशोक भोसले, शिक्षण तज्ज्ञ 

२९. श्री. श्रीपाद मथुराकांत ढेकणे, शिक्षण तज्ज्ञ 

३०. श्री. महादेव सखाराम जाधव, शिक्षण तज्ज्ञ 

३१.श्री. नारायण वासुदेव मराठे, शिक्षण तज्ज्ञ 

३२.श्री. अंकेश ललितप्रसाद शाहू, शिक्षण तज्ज्ञ 

३३.श्रीम. शोभना प्रकाश भिडे, शिक्षण तज्ज्ञ 

३४.श्री.भरत सडकगावडे,सेवानिवृत्त शिक्षक 

३५.श्रीम. सुषमा प्रवीण मांजरेकर 

३६.डॉ. नेहा जगटियानी, प्राचार्य नॅशनल कॉलेज, मुंबई 

३७.आयुक्‍्त (सर्व) महानगरपालिका, 

३८.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 

३९.विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सवी), 


— 


— 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६ /एसडी-४ 


४०.प्राचार्य, शिक्षण सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संख्या (स्वी, 

४१.शिक्षण निरीक्षक बृहन्मुंबई पश्चिम दक्षिण/उत्तर 

४२. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/योजना जिल्हा परिषद, (सवी, 
४३.प्रशासन अधिकारी / शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका (सवी, 

४४. श्री. अशोक हरीभाऊ मुंडे, निवृत्त अतिरीक्त जिल्हाधिकारी 

४५. डॉ.आनंद प्रभाकर बांदेकर, प्राचार्य, बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर कॉलेज वेंगूर्ला 
४६. श्रीमती सिमरन सचिन सामंत, सहाय्यक शिक्षीका. 

४७.निवडनस्ती (एसडी-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


